महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण व सुरक्षा 
अधिनियम, २०१७ च्या प्रयोजनांसाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- एमआयएस-०४१८/प्र.क्र.१६१/विशा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ जून, २०१८ 


वाचा:- १. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक १६.०१.२०१८ 
२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, दिनांक २५.०४.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण व सुरक्षा अधिनियम, २०१७ महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ म्हणून मा.राज्यपाल महोदयांच्या 
संमतीनंतर दिनांक १६.०१.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. तसेच सदर 
अधिनियमातील Hat १ (३) नुसार दिनांक २५ एप्रिल, २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या अधिसूचनेव्दारे सदर अधिनियमातील तरतूदी लागू करण्यासाठी दिनांक १ मे, 
२०१८ ही तारीख निश्चित करण्यात आळी आहे. सदर अधिनियमातील कलम ३ (१) (क) नुसार 
अधिनियमांच्या प्रयोजनांसाठी राज्य साक्षीदार संरक्षण समिती व कलम ३ (१ (ख) नुसार 
प्रत्येक जिल्हयाकरिता जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा:- 

दिनांक १६.०१.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण व 
सुरक्षा अधिनियम, २०१७ मधील कलम १ (३) नुसार या अधिनियमातील तरतूदी दिनांक १ मे, 
२०१८ पासून राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमांच्या प्रयोजनांसाठी 
खालीलप्रमाणे कलम ३ (१) (क) नुसार राज्य साक्षीदार संरक्षण समिती, कलम ३ (३) (क) 
नुसार जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती (महानगर क्षेत्राकरिता) आणि ३ (३) (ख) नुसार जिल्हा 
साक्षीदार संरक्षण समिती आयुक्तालय क्षेत्राकरिता (महानगर क्षेत्राव्यतिरिक्‍त) आणि ३ (३) (गो 
नुसार जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती (इतर जिल्हयांकरिता) गठीत करण्यात येत आहे. 


राज्य साक्षीदार संरक्षण समिती 
अ.क्र समितीवरील नियुक्‍त अधिकारी पदनाम 
Po आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सरकारी अभियोक्ता सदस्य 
३ | अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा), मुंबई सदस्य 
8 । पोलीस उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, । सदस्य सचिव 
मुंब 


शासन C31 HATH: एमआयएस-०४१८/प्र.क्र.१६१/विा-४ 


जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती (महानगर क्षेत्राकरिता) 


अ.क्र समितीवरील नियुक्‍त अधिकारी पदनाम 
=m पोलीस आयुक्‍त (संबंधित महानगर) अध्यक्ष 
२ सरकारी अभियोक्ता सदस्य 
3 सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे/ पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) सदस्य सचिव 


जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती आयुक्तालय क्षेत्राकरिता (महानगर क्षेत्राव्यतिरिक्‍त) 


अ.क्र समितीवरील नियुक्‍त अधिकारी पदनाम 
शिका पोलीस आयुक्‍त (महानगर क्षेत्राव्यतिरिक्‍त) अध्यक्ष 
२ जिल्हा सरकारी वकील सदस्य 
३ पोलीस उप-आयुक्‍्त (गुन्हे) सदस्य सचिव 

जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समिती (इतर जिल्हयांकरिता) 

अ.क्र समितीवरील नियुक्‍त अधिकारी पदनाम 
ea जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी (संबंधित जिल्हा) अध्यक्ष 
२ पोलीस अधीक्षक (संबंधित जिल्हा) सदस्य 
३ पोलीस उप-अधीक्षक (मुख्याळय)/ पोलीस निरीक्षक (स्थानिक ye | सदस्य सचिव 


शाखा) 


उपरोक्त राज्य साक्षीदार संरक्षण समितीचे अधिकार व कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील. 


क. 
ख. 


ग. 


अधिनियमान्वये साक्षीदारांना दिलेल्या संरक्षणाचे संनियंत्रण करणे. 

सांक्षीदारांच्या संरक्षणाकरिता जिल्हा समित्या व पोलीस ठाण्यांना आवश्‍यक ते निदेडा 
देणे. 

विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही अधिकार व कार्ये. 


उपरोक्त जिल्हा साक्षीदार संरक्षण समितीचे अधिकार व कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील. 


. समितीच्या अधिकार क्षेत्रातील साक्षीदारांना दिलेल्या संरक्षणाचे संनियंत्रण करणे. 
. कोणाला संरक्षण दयावयाचे याचा निर्णय घेणे आणि अशा संरक्षणाची व्याप्ती व स्वरुप 


ठरविणे. 


. साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे. 
| साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी संबंधित पोळीस ठाण्याळा आवड्यक ते निदेठा देणे. 


. राज्य समितीकडून प्राप्त झाळेल्या आदेशांवर आव्यक उपाययोजना करणे. 
. संरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय घेणे. 
. साक्षीदारांच्या संरक्षणाबाबतीत शासनाला व राज्य समितीला आवश्‍यक ती माहिती 


पुरविणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठशा HAH: एमआयएस-०४१८/प्र.क्र.१६१/विजशा-४ 


ज. ज्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे किंवा ज्यांचे संरक्षण काढून घेण्यात आलेले आहे 
अशा साक्षीदारांचा अभिलेख ठेवणे. 
झ. विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही अधिकार व कार्ये पार पाडणे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८०६२५१३००५९९७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by H Alimiya Mukad: 


Hussein Alimiya Sscsmcsizsios er omm 


2.5.4.20=6ec81cd542d 1 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd8b40c5378f934 
679289bc26def, 


serialNumber=d1391c61487 1 bb6e825b5f934 1 bd3ae559abf68b1b3e 
1 a a mM 47c8c1d8d13329cdb465, Hi Alimiya Mukadam 


Date: 2018.06.25 13:05:04 +05'30' 


(हुसेन अ. मुकादम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा), मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सुरक्षा), राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई 
सर्व पोळीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस अधीक्षक 

सर्व जिल्हा दंडाधिकारी 

. सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, गृह विभाग (कार्या.विशा-४) 


०८ “७ AD _O 


o~ 
wae 
. 


eon G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


